अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गात तात्पुरत्या पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत 
अंशतः बदल करणेबाबत... 

श्री. सागर सुरेश बावरे. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :- शासन आदेशा, सम क्रमांक, दि.०६.०९.२०२४. 


-: शासन आदेडा :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क 
(वेतनश्रेणी 85-१०: २९२००-९२३००) यांना निवडसूची सन २०२२-२३ मधून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गात शासन Bea, दि.३०.०८.२०२४ व शासन आदेशा, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशाद्वारे खालील नमूद अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशतः बदल करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री. | निरीक्षण अधिकारी यांचे नाव | वाटप केलेला निरीक्षण अधिकारी पदोन्नती 


महसूल विभाग पदस्थापनेत अंशतः बदल 
| a | २ 3 8 दु 
i श्री. सागर सुरेश बावरे नागपूर अ-परिमंडळ (धंतोली), 


अन्नधान्य वितरण कार्यालय, नागपूर 


३. संदर्भाधीन शासन आदेशातील विहित अटी व शर्ती कायम राहतील. 


४. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर यांनी संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्यांचा रुजू अहवाल napu15.mhpds@gov.in या ई मेल वर शासनास तात्काळ पाठवावा. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४१२१६४५२००६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASMITA 
RAVINDRA PATIL sess 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


श्री. सागर सुरेश बावरे, परिमंडळ अधिकारी, अ.वि.का., नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६ ०/ना.पु.१५ 
प्रत: 


Ee) 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


2 2 ww 


4 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
सह सचिव, सा.प्र.वि./सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

उप आयुक्त (पुरवठा), नागपूर विभाग. 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, नागपूर. 

१०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

११)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 


(२ GS & 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


